RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd. No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक २४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये २०.०० 


܀ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 

चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ एप्रिल २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र हॉटेल उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष ( बार रुम ) यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत व ( त्यामध्ये काम 
करणाऱ्या ) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम , २०१६. 

क्रमांक एमआयएस ०३१६ / प्र.क्र . ५३/विशा-५. - महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष ( बार रुम ) यांमधील अश्लील 
नृत्यांवर प्रतिबंध घालण्याबाबत व (त्यामध्ये काम करणाऱ्या ) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६ ( २०१६ चा 
महा. १२ ) यांच्या कलम १४ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे पुढील नियम करीत आहे : 

संक्षिप्त नाव. - या नियमांस , महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष ( बार रुम ) यांमधील अश्लील नृत्यांवर बंदी 
घालण्याबाबत व ( त्यामध्ये काम करणाऱ्या ) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत नियम , २०१६ असे म्हणावे. 

व्याख्या. या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) अधिनियम ” याचा अर्थ, 

याचा अर्थ, महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्ष ( बार रुम ) यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध 
घालण्याबाबत व ( त्यामध्ये काम करणाऱ्या ) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम , २०१६ ( २०१६ चा महा. १२) असा 
आहे 

( ख ) अर्जदाराच्या संदर्भात “ गुन्ह्याची नोंद याचा अर्थ नैतिक अधःपतनाचा अपराध अंतर्भूत असलेले फौजदारीपात्र अपराधांची 
नोंद, अनैतिक व्यापार ( प्रतिबंध ) अधिनियम , १९ ५६ (१ ९ ५६ चा १०४ ) खालील अपराध, असा आहे आणि त्यामध्ये , ज्या अपराधांसाठी 
त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षांची शिक्षा विहित केली आहे त्या अपराधांचा 
देखील समावेश होतो ; 

( ग ) नमुना याचा अर्थ, या नियमांना जोडलेले नमुने , असा आहे ; 

( घ ) " ग्रीनरूम " याचा अर्थ, नृत्याविष्कार करण्यापूर्वी किंवा केल्यानंतर डान्सरसाठी किंवा कलाकारासाठी प्रतिक्षालय व 
आरामकक्ष म्हणून वापरात असलेली आस्थापनेतील जागा , असा आहे ; 


२ . 


.. 


" 


" 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जून १६-२२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 


• 


( ङ ) लायसन्स असलेली व्यक्ती ” किंवा “ लायसनधारक यात लायसन असलेल्या व्यक्तीने नामनिर्देशित केलेला किंवा 
केलेले व्यवस्थापक किंवा व्यक्ती यांचा समावेश होतो 

( च ) अनुसूची याचा अर्थ, या नियमांना जोडलेली अनुसूची , असा आहे . 

२ . या नियमांमध्ये वापरलेले परंतु यात या अगोदर व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जो अर्थ 
नेमून दिला असेल तोच अर्थ असेल. 
३ . लायसनसाठी अर्ज .. 

-कोणतीही व्यक्ती, जर , 
( एक ) तिने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली आहेत ; 

( दोन ) ती भारताची नागरिक आहे किंवा भारतीय भागीदारी अधिनियम , १९ ३२ खालील नोंदणीकृत भागीदारी संस्थेची भागीदार 
आहे किंवा कंपनी अधिनियम , १ ९ ५६ किंवा कंपनी अधिनियम , २०१३ खालील नोंदणीकृत कंपनी आहे ; 

( तीन ) तिचे चरित्र व पूर्वचरित्र चांगले असेल व तिने मागील काळात कोणताही गुन्हा केल्याची नोंद असलेला कोणताही पूर्वइतिहास 


नसेल : 


४ . 


परंतु, लायसन प्राधिकारी , अर्जाच्या दिनांकापूर्वीच्या दहा वर्षापर्यंतचा, अर्जदाराचा गुन्हेगारी नोंदीचा इतिहास विचारात घेईल. 
( चार ) अनुसूचीच्या भाग- अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शतींचे पालन करीत असेल , 
तर या नियमांन्वये कोणतेही लायसन मिळण्यास अथवा धारण करण्यास हक्कदार असेल. 

लायसन मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची रीत . 
( १) अधिनियमाच्या कलम ६, पोट -कलम (१ ) अन्वये लायसन मिळण्यासाठीचा प्रत्येक अर्ज संबंधित लायसन प्राधिकाऱ्याकडे 
नमुना- एक मध्ये करण्यात येईल 

( २) पोट -नियम (१ ) मध्ये निर्देशित केलेल्या प्रत्येक अर्जासोबत स्थल -निरीक्षण शुल्काच्या प्रदानापोटी लायसन प्राधिकाऱ्याच्या नावे 
असलेला अनुसूचित बँकेत काढला जाणारा दहा हजार रुपयांचा दर्शनी धनाकर्षकिंवा बँक धनादेश जोडलेला असेल. या पोट-नियमान्वये 
देय शुल्क हे ना परतावायोग्य असेल 

( ३ ) पोट-नियम (१ ) मध्ये निर्देशित केलेला प्रत्येक अर्ज एकतर व्यक्तिशः लायसन प्राधिकाऱ्याकडे नेऊन देण्यात येईल किंवा 
नोंदणीकृत डाकेने पाठवण्यात येईल ; 

( ४ ) पोट-नियम (१) मध्ये निर्देशित केलेला अर्ज मिळाल्यावर, लायसन प्राधिकारी , अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकाची त्यावर नोंद करून 
अर्जदारास तो प्राप्त झाल्याची पोच देईल. 

लायसन देणे 
( १ ) लायसन प्राधिकारी नियम ४ च्या पोट -नियम (१ ) खालील अर्ज मिळाल्यावर , एकतर स्वतः किंवा सहायक पोलीस निरीक्षक 
या पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत आस्थापनेचे निरीक्षण करील आणि लायसन देण्यासाठी त्या 
आस्थापनेच्या योग्यतेबाबत आपला अहवाल लिहून ठेवील. 

( २) लायसन प्राधिकाऱ्यास, पोट-नियम ( १) खालील अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , आणि अनुसूचीच्या भाग- अ मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या लायसनच्या शर्तीचे अनुपालन केलेले आहे, याबाबत स्वतःची खात्री केल्यानंतर, अर्जदारास , नियम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
लायसन शुल्क जमा करण्याचा निदेश देता येईल. लायसन शुल्क जमा करण्यात आल्यावर, लायसन प्राधिकारी नमुना-दोन मधील लायसन 
देईल . 

( ३ ) पोट-नियम ( २) खालील लायसन, ते दिल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीकरिता वैध असेल . 


५ . 


६ . 


शुल्क 
( १) लायसन मिळण्यासाठीचे व लायसनचे नवीकरण करण्यासाठीचे शुल्क पुढीलप्रमाणे असेल : 

( एक ) सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांच्या हद्दींच्या आत रुपये दोन लाख ; 
( दोन ) ( अ ), ( ब ) व ( क ) वर्गाच्या नगर परिषदांच्या हद्दींच्या आत रुपये एक लाख पंच्याहत्तर हजार ; 
( तीन ) वरील खंड ( एक ) व ( दोन ) मध्ये समाविष्ट न केलेल्या इतर कोणत्याही क्षेत्रांच्या हद्दींच्या आत रुपये एक लाख पन्नास 


हजार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 


३ 


. 


७ . 


.. 


. 


८ . 


( २) लायसन व लायसनचे नवीकरण यासाठीचे शुल्क , लायसन प्राधिकाऱ्याच्या नावाने काढण्यात येणाऱ्या कोणत्याही अनुसूचित 
बँकेच्या दर्शनी धनाकर्षाद्वारे किंवा प्रदानादेशाद्वारे देय असेल . 
( ३) लायसन देण्याबाबत व लायसनच्या नवीकरणाबाबत द्यावयाचे शुल्क हे ना - परतावा योग्य असेल. 

लायसनधारकाने लायसनच्या संपूर्ण कालावधीत अटी व शतींचे पालन करणे 
(१ ) लायसनधारक , लायसनच्या संपूर्ण कालावधीत , अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करील ; 

( २ ) लायसनच्या कालावधीत , लायसन प्राधिकाऱ्यास, किंवा पोलीस उप -निरीक्षक पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा, 
संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यास, अधिनियमाच्या तरतुदींचे, नियमांचे आणि लायसनच्या अटी व शर्तीचे योग्य त -हेने 
पालन, करण्यात येत असल्याची सुनिश्चिती करण्याकरिता म्हणून ज्या जागेकरिता या नियमांन्वये लायसन देण्यात आलेले असेल त्या 
जागेचे निरीक्षण करता येईल . 

लायसनचे नवीकरण 
( १ ) लायसनधारकाकडून नमुना- एक मधील अर्ज मिळाल्यावर या नियमांन्वये देण्यात येणाऱ्या लायसनचे आणखी एक वर्षाच्या 
कालावधीकरिता नवीकरण करता येईल ; 

( २ ) प्रत्येक लायसनधारक , लायसनची मुदत समाप्त होण्याच्या एक महिना अगोदर , लायसनच्या नवीकरणाकरिता लायसन 
प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज करील ; 

( ३) लायसनचे नवीकरण हे, अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन असेल. 
९ . 

अपील, पुनरीक्षण आणि त्याची कार्यपद्धती 
( १) व्यथित व्यक्तीला अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये प्रत्येक अपील किंवा अधिनियमाच्या कलम ११ अन्वये पुनरीक्षणासाठीचा 
प्रत्येक अर्ज, असा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून एकशेऐंशी दिवसांच्या आत स्वतःहून किंवा नोंदणीकृत डाकेने अपील समितीकडे 
किंवा यथास्थिती, पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्याकडे दाखल करता येईल अशा अपिलामध्ये किंवा अर्जामध्ये ज्या कारणांकरिता तो दाखल करण्यात 
आला असेल ते कारण किंवा ती कारणे नेमकी नमूद करण्यात येतीलः 

परंतु, अपीलकारास , अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज पुरेशा कारणामुळे वेळेत दाखल करता आले नव्हते याबाबत अपील समिती 
किंवा यथास्थिती, पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्याची खात्री पटल्यावर, एकशेऐंशी दिवसांचा उक्त कालावधी संपल्यानंतरदेखील, अपिल किंवा 
यथास्थिती , पुनरीक्षण अर्ज विचारार्थ दाखल करून घेता येईल ; 

( २) अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये दाखल करावयाच्या अपिलासाठीचे शुल्क आणि कलम ११ अन्वये दाखल करावयाच्या 
पुनरीक्षण अर्जासाठीचे शुल्क , एक हजार रुपये एवढे असेल आणि हे शुल्क गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या नावाने कोणत्याही 
अनुसूचित बँकेच्या दर्शनी धनाकर्षाद्वारे किंवा प्रदानादेशाद्वारे देय असेल; 

( ३ ) अपील समिती, आणि यथास्थिती पुनरीक्षण प्राधिकारी असे अपील , किंवा यथास्थिती पुनरीक्षण अर्ज दाखल केल्याच्या 
दिनांकापासून नव्वद दिवसांच्या आत, शक्य तितक्या लवकर , अशा प्रत्येक अपिलावर किंवा, यथास्थिती पुनरीक्षण अर्जावर निर्णय करील . 
१० . तक्रार निवारण समिती 

( १) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी व निवारण ) अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा १४ ) याच्या तरतुदींना 
बाधा न आणता या आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे गट अ मधील शासकीय 
अधिकाऱ्यांचा अंतर्भाव असणारी तक्रार निवारण समिती असेल : 
( क ) आयुक्तालय क्षेत्रांमध्ये 
( एक ) पोलीस आयुक्त 
( दोन ) जिल्हादंडाधिकारी 

सदस्य 
( तीन ) संबंधित पोलीस आयुक्ताने नामनिर्देशित केलेली गट अ 

सदस्य 
मधील अधिकाऱ्याच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसणारी, 
कोणत्याही विभागातील एक महिला अधिकारी . 


- 


अध्यक्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६ /ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 


( चार ) संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने नामनिर्देशित केलेली 

सदस्य 
गट अ मधील अधिकाऱ्याच्या दर्जाहून कमी दर्जा 

नसणारी कोणत्याही विभागाची एक महिला अधिकारी . 
( पाच ) गट अ मधील अधिकाऱ्याच्या दर्जाहून कमी दर्जा 

सदस्य - सचिव 
नसणारा संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी . 
( ख ) इतर क्षेत्रांमध्ये 
( एक ) जिल्हादंडाधिकारी 

अध्यक्ष 
( दोन ) पोलीस अधीक्षक 

सदस्य 
( तीन ) संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्याने नामनिर्देशित केलेली 

सदस्य 
गट अ मधील अधिकाऱ्याच्या दर्जाहून कमी दर्जा 

नसणारी , कोणत्याही विभागाची एक महिला अधिकारी . 
( चार ) संबंधित पोलीस अधीक्षकाने नामनिर्देशित केलेली, गट अ 

सदस्य 
मधील अधिकाऱ्याच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसणारी , 

कोणत्याही विभागाची एक महिला अधिकारी . 
( पाच ) गट अ मधील संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 

सदस्य- सचिव 
( २) पीडित स्त्री , संबंधित तक्रार निवारण समितीकडे लेखी तक्रार करू शकेल. 
( ३ ) समिती, या नियमानुसार तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी यथोचित तक्रार 

निवारण यंत्रणा निर्माण करील. 
( ४ ) समिती, प्राप्त झालेल्या तक्रारीसाठी एक तक्रार नोंदवही ठेवील आणि 

तक्रारदारास तात्काळ विशेष तक्रार क्रमांक देण्यात येईल. तक्रार 

नोंदवहीत , अशा तक्रारींच्या आधारे केलेली कार्यवाहीदेखील समाविष्ट करण्यात येईल . 
( ५ ) या नियमांखालील समितींची नावे व पत्ते आणि सर्व तपशील यांना स्थानिक वृत्तपत्रे, स्थानिक केबल नेटवर्क आणि संकेतस्थळ 
तसेच सर्व शासकीय कार्यालये आणि आस्थापनांच्या ठळक ठिकाणी पुरेशी प्रसिद्धी देण्यात येईल . 

( ६ ) जर समितीस कोणत्याही तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य असल्याचेदिसून आल्यास समिती तिला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे यथोचित 
कार्यवाही करील. समितीला, लायसन निलंबित करण्यासह पुढील यथोचित कार्यवाहीसाठी लायसन प्राधिकाऱ्याकडे शिफारसदेखील करता 
येईल . 
११ . लायसन प्रदर्शित करणे. 

-लायसनधारक लायसन त्या ठिकाणाच्या भिंतीवर ठळक ठिकाणी प्रदर्शित करील . 
१२. धुम्रपानास मनाई. -सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपानास प्रतिबंध नियम , २००८ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून 

कोणत्याही व्यक्तीस 
आस्थापनेमध्ये धुम्रपान करता येणार नाही आणि कोणीही लायसनधारक किंवा त्याने नामनिर्देशित केलेला किंवा केलेले व्यवस्थापक सदर 
ठिकाणी धुम्रपान करण्याची परवानगी देणार नाही . 

१३. गर्दी करण्यास मनाई. - कोणीही लायसनधारक , अशा ठिकाणी सामावून घ्यावयासाठी लायसनमध्ये प्राधिकृत केलेल्या कमाल 
संख्येपेक्षा अधिक व्यक्तींना सामावून घेण्याची परवानगी देणार नाही. 

१४ . स्वच्छता . -लायसनधारक सर्व काळ ते ठिकाण स्वच्छ व आरोग्यदायक स्थितीत ठेवील . 
१५ . 

लायसन हस्तांतरणीय नसणे. या नियमान्वये दिलेले लायसन हस्तांतरणीय असणार नाही लायसनधारकाचा मृत्यू 
झाल्यावर ते रद्द करण्यात आल्याचे समजण्यात येईल . 

१६. लायसनधारक हा त्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या कृत्यांसाठी जबाबदार असणे. -लायसनधारक हा त्याचे व्यवस्थापक , कर्मचारी 
किंवा एजंट यांनी केलेल्या किंवा त्यास सांगून किंवा त्यांच्या संमतीने केलेल्या कृत्यांसाठी व चुकांसाठी आणि लायसन ज्या ठिकाणासाठी 
देण्यात आले आहे , त्या ठिकाणी उद्भवणाऱ्या किंवा त्या ठिकाणाशी संबंधित असलेल्या सर्व कृत्यांसाठी व चुकांसाठी जबाबदार असेल . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६/ ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 

अनुसूची 
सर्वसाधारण शर्ती 


भाग - अ 

लायसन देण्याआधी पूर्ण करावयाच्या शर्ती 
( १) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र अशी आरोग्यपूर्ण व पर्याप्त प्रसाधनगृहे आणि सामानासाठी चावीच्या कप्यांची सुविधा पुरविण्यात 
येईल . 

( २) हॉटेल , उपाहारगृह व मद्यपान कक्ष ( बार रूम ) यांच्यामध्ये अपारदर्शी विभाजक भिंत घालून १० फूट X १२ फूट आकाराचा 
उभारलेला असा केवळ एकच रंगमंच असेल . जर अर्जदाराकडे परमिट रूमचे लायसन्स असेल तर, परमिट रूम व नृत्यकक्ष यांच्या दरम्यान 
पक्की विभाजक भिंत असेल . 

(३ ) रंगमंच पक्की विभाजक भिंत घालून नव्हे तर, सर्व बाजूनी ३ फूट उंचीचा कठडा बांधून अलग करण्यात यावा. 
( ४ ) कठडा आणि ग्राहक बैठक क्षेत्र यादरम्यान ५ फुटाचे अंतर असेल. 
( ५ ) ग्राहकाने विभागणी रेषा पार करू नये आणि 

नृत्य जेथे सादर केली जातात तेथे प्रवेश करू नये 

म्हणून 

कमीत कमी ६ इंच 
उंचीचा कठडा असेल. 

( ६ ) प्रत्येक अर्जदाराने संबंधित महानगरपालिकेकडून किंवा यथास्थिती संबंधित स्थानिक प्राधिकाऱ्याकडून आरोग्य आणि अग्निशमन 
सुरक्षा याबाबतचे प्रमाणपत्र घेतलेले असावे. तसेच लायसनधारकाने , अग्नी प्रतिबंधक उपाययोजनांच्या संदर्भात अशा प्राधिकरणांनी दिलेल्या 
प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अटींचे व शतींचे पालन करणेही आवश्यक आहे. 

( ७ ) तेथे भेट देणाऱ्या ग्राहकांच्या मुक्त, सुरक्षित व अडथळारहित ये- जा करण्यासाठी म्हणून नेहमीच एक स्वतंत्र प्रवेशद्वार व एक 
स्वतंत्र निर्गम मार्ग कार्यरत असला पाहिजेत . 
( ८ ) आवाज प्रदूषण प्रतिबंध नियमांमध्ये 

घालून 

दिलेल्या शतींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे . 
( ९ ) कलाकारांना / कर्मचाऱ्यांना लपविण्याच्या हेतूने त्या जागेच्या आत कोणताही बंदिस्त कक्ष किंवा खोली तयार केलेली नाही, याची 
लायसनधारक सुनिश्चिती करील. परंतु ग्रीन रूमला परवानगी असेल . 

( १० ) विकास नियंत्रण विनियमांनुसार लायसनधारक पुरेशी वाहनतळाची जागा उपलब्ध करून देईल . 
( ११ ) हे ठिकाण , शैक्षणिक व धार्मिक संस्थांपासून किमान एक किलोमीटर इतक्या अंतरावर असावे. 

( १२ ) हे ठिकाण निवासी इमारतीमध्ये नसावे. जर हे अंशतः निवासी इमारतीमध्ये असेल तर अर्जदारास इमारतीच्या किमान तीन 
चतुर्थांश भोगवटादारांकडून ना -हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागेल. 


भाग - ब 


लायसन प्राप्त झाल्यानंतर पूर्ण करावयाच्या शर्ती 
( १) कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ ( प्रतिबंध, मनाई व निवारण ) अधिनियम, २०१३ आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे 
संरक्षण अधिनियम , २०१३ यांच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यात येईल . 

( २ ) काम करणाऱ्या महिला डान्सर ( नर्तक / नर्तिका ) व वेटर / महिला वेटर यांना त्यांच्या बँक खात्यात ( भविष्यनिर्वाह निधीसह , 
कायद्याद्वारे आवश्यक असलेल्या इतर सर्व लाभांसह ) जमा करावयाच्या मासिक वेतनासाठी लेखी करार करूनच कामावर ठेवले जाईल 
आणि अशा कराराची एक प्रत , लायसन प्राधिकाऱ्याकडे जमा करणे आवश्यक असेल . 

( ३ ) हॉटेल, उपाहारगृह व मद्यपान कक्ष ( बार रूम ) यामध्ये कामासाठी उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नावांची एक नोंदवही ठेवण्यात 
येईल . सर्व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही बायोमेट्रीक ओळख पद्धतीने नोंदविण्यात येईल . आस्थापनेच्या प्रोप्रायटरने , प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे पूर्ण 
नाव , वय , शैक्षणिक अर्हता, पूर्ण पत्ता, अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र , आधारकार्ड क्रमांक ( कोणताही असल्यास ) नागरिकत्व 
व इतर आवश्यक तपशील यांसह सर्व तपशील नोंदवून ठेवणे आवश्यक असेल. आस्थापनेचा प्रोप्रायटर सादर केलेल्या माहितीची पडताळणी 
करण्यासाठी जबाबदार असेल . 
( ४ ) महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमाच्या तरतुदी आस्थापनेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना 

लागू 

असतील . 
( ५ ) आस्थापना प्रत्येक कर्मचाऱ्याला फोटो असलेले ओळखपत्र देईल . हे फोटो असलेले ओळखत्र कर्मचारी कामावर असताना नेहमी 
आपल्या जवळ ठेवील. 

( ६ ) ग्राहकांना रंगमंचावर डान्सरच्या (नर्तक / नर्तिका यांच्या) दिशेने नाणी, चलनी नोटा किंवा कोणतीही वस्तू किंवा पैशामध्ये रुपांतरित 
करता येईल अशी कोणतीही वस्तू फेकण्यास किंवा उधळण्यास परवानगी असणार नाही. तथापि , ग्राहकास त्याने चुकत्या करावयाच्या देयकाच्या 
रकमेत भर घालून सर्व डान्सरच्या ( नर्तक / नर्तिका यांच्या ) गुणगौरवासाठी बक्षिसी देता येईल . लायनसधारक अशी बक्षिसी त्या संध्याकाळच्या 
डान्सरकडे (नर्तक / नर्तिका यांच्याकडे) सुपूर्द करील आणि कोणत्याही परिस्थितीत अशी रक्कम मासिक वेतनातून कापून घेतली जाणार नाही. 


भाग चार - ब -२ 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 
( ७) स्वतः ग्राहकाकडून किंवा वेटरमार्फत किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीमार्फत रंगमंचावर किंवा त्या जागेमध्ये अन्यत्र कोठेही 
कलाकारांवर कोणत्याही चलनी नोटा , नाणी किंवा त्यांचे प्रतिक म्हणून कोणताही अथवा कोणत्याही वस्तू यांची तेथे उधळण होत नाही 
याची लायसनधारक सुनिश्चिती करील . 

( ८ ) कोणत्याही परिस्थितीत मद्यपान कक्षामध्ये ( बार रूम ) प्रवेश करण्यास एकवीस वर्षाखालील वयाच्या व्यक्तींना परवानगी दिली 
जाणार नाही . या प्रयोजनार्थ, अशा व्यक्तीने, तिचे वय दर्शविणारे वैध ओळखपत्र सादर करण्याची आवश्यकता असेल . 

( ९ ) जेथे नृत्याविष्कार सादर केले जातात असा मद्यपान कक्ष ( बार रूम ) संध्याकाळी फक्त ६-०० ते रात्रौ ११-३० या वेळेत लोकांसाठी 


खुला असेल. 


( १० ) हॉटेल , उपाहारगृहे व मद्यपान कक्षामध्ये ( बार रूममध्ये ) काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक किंवा इतर कोणत्याही 
स्वरुपातील छळास प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेशा सुरक्षा उपाययोजना केल्याच पाहिजेत. प्रत्येक आस्थापनेसाठी किमान तीन महिला रक्षकांची 
तरतूद करण्यात येईल . महिला कर्मचाऱ्यास जर तिने स्वच्छेने लेखी समंती दिली असेल तरच रात्री ९ -३० नंतर आस्थापनेमध्ये उपस्थित 
राहू देता येईल. अशा प्रसंगी , आस्थापनेने तिच्या निवासाच्या ठिकाणापर्यंत मोफत व सोईस्कर प्रवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबरोबरच 
तिच्या सुरक्षेची खात्री केलीच पाहिजे. आस्थापनेच्या प्रोप्रायटरने कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्यास लाभ घेता येईल अशा पाळणाघराच्या सुविधेची 
पुरेशी व्यवस्था करायला हवी. 

( ११) आस्थापनांमध्ये कोणतेही मादक पदार्थ, मनःप्रभावी पदार्थ व अंमलीद्रव्ये यांना परवानगी असणार नाही. 
( १२) जेथे नृत्याविष्कार सादर केले जातात अशा मद्यपान कक्षात ( बार रूममध्ये) कोणतेही अल्कहोलयुक्त पेय पुरविले जाणार नाही . 

( १३ ) या लायसनद्वारे एका वेळी रंगमंचावर केवळ चार डान्सर्सना ( नर्तक / नर्तिका ) कलाकारांना नृत्याविष्कार करण्याची अनुमती 
असेल , परंतु आस्थापनेच्या आतील ग्रीन रूममध्ये अन्य कलाकार असू शकतील. 

( १४ ) लायसनधारक , डान्सरचे ( नर्तक / नर्तकीचे) वय २१ वर्षांपेक्षा कमी नाही याची सुनिश्चिती करील . 

( १५ ) लायसनधारक कार्यक्रम /गाणे मनोरंजन सूचीची पडताळणी केल्यानंतर , “ रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ ” यांचेकडून 
नृत्याविष्कर सरू करण्यासाठी योग्यता प्रमाणपत्र मिळवील. 

( १६ ) लायसनधारक , कर्मचाऱ्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही याची सुनिश्चिती करील . 
( १७ ) लायसन प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय लायसनधारक त्या जागेमध्ये कोणताही फेरफार किंवा बदल करणार नाही . 

( १८ ) लायसनधारक त्याच्यावतीने व्यवसाय चालविण्यासाठी लायसन पृष्ठांकित करणाऱ्या लायसन प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी 
मिळवल्याशिवाय, असा कोणताही व्यवस्थापक किंवा एजंट नेमणार नाही . 

( १९ ) एकतर लायसनधारक , स्वतः किंवा लायसन प्राधिकाऱ्याने ज्याचे नावास पुष्टी दिलेली असेल असा, त्याचा व्यवस्थापक किंवा 
त्याचा एजंट , ज्यावेळेसाठी ती जागा लोकांसाठी खुली ठेवण्यात येते त्या संपूर्ण वेळेमध्ये तेथे उपस्थित असेल याची लायसनधारक खात्री 
करील . 

( २० ) लायसनधारक , मद्यपान कक्षाच्या ( बार रूमच्या) सर्व प्रवेशद्वारांवर, मनोरंजनाच्या किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या अन्य ठिकाणी 
आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या व्याख्येअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आल्याची सुनिश्चिती करील आणि सक्षम पोलीस 
अधिकाऱ्याद्वारे तपासणीकरिता जर त्याने मागणी केली असेल तर असे चित्रीकरण ३० दिवसांकरिता जतन करून ठेवण्यात येईल . 

( २१) लायसनधारक कर्तव्यार्थ असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाच्या दर्जाहून कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यास 
आपले कर्तव्य बजावताना अशा जागेत प्रवेश करण्यास केव्हाही मुभा देईल . 

( २२ ) सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास प्रतिबंध नियम, २००८ याच्या तरतुदीना अधीन राहून लायसनधारक , कलाकारांसह कोणत्याही 
व्यक्तीस एकतर रंगमंचावर किंवा त्या संपूर्ण जागेत धूम्रपान करण्याची अनुमती देणार नाही. 

( २३) कोणत्याही नृत्याविष्कार कोणत्याही रितीने दुरान्वयानेही कोणत्याही प्रकारच्या अश्लीलतेने युक्त असणार नाही, याची 
लायसनधारक खात्री करील. 

( २४ ) अश्लील नृत्यांद्वारे महिलांच्या प्रतिष्ठेला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही, याची लायसनधारक सुनिश्चिती करील. 

( २५ ) सादर केलेली कोणतीही माहिती चुकीची किंवा सादर केलेला कोणताही दस्तऐवज बनावट असल्याचे आढळून आले तर , 
लायसनधारक , कायदेशीर कारवाईसाठी पात्र असेल. 

( २६) लायसनधारकाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम तसेच यासंदर्भात लागू असलेल्या इतर सर्व कायद्यांच्या तरतुदींचे पालन केले 
पाहिजे . 

( २७ ) लायसनधारक अशा जागेत सुव्यवस्थितपणे त्याचा किंवा तिचा व्यवसाय अथावा धंदा चालवील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०१६/ ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 


७ 


. 


नमुना - एक 
हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपान कक्षा ( बार रुम) यासाठीच्या अर्जाचा नमुना 

(नियम - ४) 


( अर्जाचा नमुना काळजीपूर्वक व अचूकरीत्या भरावा. अपूर्ण भरलेले अर्ज नाकारले जाण्यास पात्र ठरतील ) 


नाममुद्रित पत्रावरील जागेचेनाव 


अर्जदाराचे 
स्वाक्षरीसह 
छायाचित्र 


रुपये ५ / 


न्यायालय फी मुद्रांक 


मेसर्स 


दिनांक : 


पोलीस ठाण्याचे नाव : 


प्रति , 
पोलीस आयुक्त /पोलीस अधीक्षक 

विषय : लायसन मिळविण्यासाठी अर्ज . 
महोदय , 
मी खाली स्वाक्षरी करणार श्री / श्रीमती/ कु . 

मेसर्स 
हॉटेलचा मालक उपरोक्त पत्त्यावरील हॉटेल, उपाहारगृह व मद्यपान कक्ष ( बार रुम ) 
करिता लायसन मिळण्यासाठी अर्ज करीत आहे. ही जागा माझ्या मालकीची आहे / मी भाडयानेकिंवा 
भाडेपट्टयाने घेतलेली आहे आणि ती पूर्णत: निवासी इमारत नाही .. 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे : 

१) पूर्ण नांव 


२ ) व्यवसाय 


३ ) वडिलांचे नाव 


.. 


४ ) वय ( जन्मतारीख व 

जन्मठिकाण ) 


भाग चार - ब -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 


५) राष्ट्रीयत्व 
६) ( क ) दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी / फॅक्स 

इ-मेल सह निवासाचा पत्ता 


( ख ) पोलीस ठाण्याच्या : 


नावासह मूळ गावाचा पत्ता 


७ ) आस्थापनेचे पूर्ण नाव आणि पत्ता 

( मुख्य खुणांसह) 
( एक ) जागेचे एकूण क्षेत्रफळ 
( दोन ) त्या जागेतील प्रत्येक खोलीच्या 
क्षेत्रफळासह एकूण खोल्या. 
(तीन) सदर जागा अंशत: निवासी इमारतीमध्ये 

आहे किंवा कसे ? 
( चार) जर असेल तर, तीन चतुर्थांश रहिवाशांची 

संमती घेतली आहेकिंवा कसे ? घेतली असल्यास , तपशील देण्यात यावा 
८) ( क ) अर्जदाराने यापूर्वी करमणुकीची जागा 

आणि नृत्याविष्कार लायसनसाठी 
अर्ज केला होता काय ? केला असल्यास , 
कोणत्या जागेसाठी आणि कधी ? 
लायसन मिळाले होतेकिंवा कसे ? 
( ख ) अर्जदार , जर मागील कोणतेही 
पोलीस लायसन / नृत्याविष्कार 
लायसन धारण करत असेल तर, 
उक्त लायसन कधीनिलंबित/ रद्द 
करण्यात आले होते काय/ परत 
घेण्यात आले होते काय ? 
तसे असल्यास, उक्त आदेशाच्या 

प्रतीसह तपशील द्यावा. 
९ ) मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाचे 


नेमके स्वरूप . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६/ ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 


९ 


. 


सादर करण्यात 


३ . 


५ . 


७ . 


१० ) यासंबंधात लागू असतील अशा जोडण्यात आलेल्या अद्ययावत कागदपत्रांच्या प्रमाणित आणि 
साक्षांकित प्रती 
अ.क्र . विविध विभागांकडील कागदपत्रे 

आलेली कागदपत्रे 
स्थानिक प्राधिकरण 
१ . 

दुकाने व आस्थापना लायसन 
२ . स्थानिक प्राधिकरणाकडून मिळालेले खाद्यगृहे आणि परमीट रुम लायसन 

दर्जाबाबतचे लायसन 
४ . मालमत्ता कर प्रदान केल्याची पावती 

स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेले भोगवटा / प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा “कोणतीही 
कारवाई प्रलंबित नाही असे नमूद करणारे स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेले 

प्रमाणपत्र 
६ . 

वाहनतळ नियोजन 
" नमुना - ख ” मधील आरोग्य लायसन 
जर जागा पोटमाळ्यावर स्थित असेल तर, स्थानिक प्राधिकरणाचा विभाग 
आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या आरोग्य विभागाचे " ना - हरकत प्रमाणपत्र " 

अग्निशमन विभाग 
१. 

सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व सावधगिरीच्या उपाययोजना करण्यात 
आल्या आहेत , अशा आशयाचे अग्निशमन विभागाचे “ ना हरकत 

प्रमाणपत्र 
२ . अलीकडचा आगीबाबतचा संपरीक्षण अहवाल 

उत्पादनशुल्क विभाग 
एफएल-तीन/ एफएल - चार लायसन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या 

अधीक्षकाने स्वाक्षरित केलेला आस्थापनेचा नकाशा 
अन्न व औषध प्रशासन ( FDA) / भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण 

(FSSAI Authority ) 
खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, २००६ “नमुना ख ” अन्वये भारतीय खाद्य 
सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाचे लायसन 

अर्जदाराच्या जागेसंदर्भातील कागदपत्रे 
जागा अर्जदाराच्या मालकीची असल्यास मालकी हक्काचे दस्तऐवज 
जर जागा भाडयाची / भाडेतत्वावर असेल तर भाडयाची पावती / भाडेपट्टा 
करार / घरमालककिंवा सोसायटीचे/मालकाचे ना -हरकत प्रमाणपत्र " 

आस्थापना / कंपनी / भागीदारी संस्था यासंदर्भात 
१. भागीदारी संस्था असल्यास, भागीदारी कराराची प्रत 
२ . ज्ञापन आणि नियमावलीची प्रत 

ज्या अंतर्गत पोलीस विभागाकडून उपरोक्त लायसन स्वाक्षरित करण्याचा 


१. 


१ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून १६-२२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 


१ . 


३ . 


५ . 


आणि ते मिळविण्याचा अधिकार आहे अशा शासन निर्णयाची प्रत 
अर्जदार / सर्व भागीदार / संचालक यांच्या निवासस्थानाचे पुरावे 
संचालकांची यादी 

इतर कागदपत्रे 
विजेच्या जोडण्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातील शासकीय वीज निरीक्षक 

किंवा शासनमान्य खाजगी कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र 
२ . 

अग्निशामक उपकरणे योग्य रीतीने बसविल्याबाबतचे आणि ती अद्ययावत 
असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 
दूरध्वनी सेवा पुरवणाऱ्याकडून दूरध्वनी लावल्याचे प्रमाणपत्र / (चालू 
अवस्थेतील दूरध्वनी ) / अलीकडची दूरध्वनी बिलाची प्रत. 
आस्थापनेपासून ( बाररुम ) १ कि.मी.च्या परिघात येणारी धार्मिक स्थळे , 
शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये दर्शविणारा स्थळ - नियोजन नकाशा 
वास्तुविशारदाने दिनांकासह यथोचितरीत्या स्वाक्षरी केलेला, 
नृत्याविष्कारासाठीच्या मंचाची प्रस्तावित जागा आणि स्थळ नियोजन 
नकाशा (मंचाचा आकार १०x१२ चौ.फूट ) आणि अंतर्गत व्यवस्थेच्या क्षेत्राचे 
मोजमाप, मजला इ.सह हॉटेल उपाहारगृहे व मद्यपान कक्षामधील ( बार रुम 

मधील ) अंतर्गत व्यवस्थेचा विनिर्देश. 
६ . वास्तुविशारदाकडून ध्वनी रोधकतेचे प्रमाणपत्र 

उपरोक्त कागदपत्रांच्या प्रती जोडण्यात आल्या आहेत . यासोबत इतर कोणतीही कागदपत्रे 
सादर करणे आवश्यक असल्यास आम्हाला कळविल्यावर लवकरात लवकर ती सादर करण्यात 
येतील . 

मी अशी विनंती करतो की, आवश्यक लायसन देण्यात यावे. मी लायसनसाठी असलेल्या 
नियमांचे, विनियमांचे व शर्तीचे आणि विहित नियमांच्या तरतुदींचे आणि लायसन देणाऱ्या 
प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या तरतुदींचे पालन करीन . 

आपण योग्य कार्यवाही करून मला उपकृत कराल अशी आशा करतो. 
कळावे, 

आपलाविश्वासू, 


( पूर्ण नाव व स्वाक्षरी ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२, २०१६ / ज्येष्ठ २६ - आषाढ १, शके १९ ३८ 


११ 


. 


नमुना - दोन 


लाभधारकाचा 

फोटो 


आरटी 


जागेचे लायसन 

(नियम ५ ) 
( शुल्कासाठी नियम ६ पहा) 


दिनांक : 


सन २०१६ चा नियम क्रमांक 


महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृहे आणि मद्यपानकक्ष ( बाररुम) यांमधील अश्लील नृत्यांवर प्रतिबंध 
घालण्याबाबत व ( त्यामध्ये काम करणाऱ्या ) महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याबाबत अधिनियम, २०१६ 
याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , श्री./मेसर्स 
यांना येथे 

ध्वनिमुद्रित संगीतावरील नृत्य म्हणून ओळखले जाणारे मनोरंजन 
ठिकाण ठेवण्यास प्राधिकृत करणाऱ्या उपरोक्त नियमांमध्ये घालून दिलेल्या शर्ती आणि निबंधाच्या अधीनतेने 
आणि उपरोक्त नियमांअन्वये दि. -----/------/२० ---- या दिनांकापासून 

------/ २०---- या दिनांकापासून ------/ ------ /२०.--- दिनांकापर्यंत 
निलंबन, परत घेणे किंवा रद्द करण्याच्या अधीनतेने देखील सायंकाळी ०६.०० व रात्रौ ११.३० दरम्यान, खुले 
ठेवण्याच्या महानगरपालिका क्रमांक अन्वयेनिर्धारित केलेल्या शर्तीना व निबंधांना अधीन राहून, याद्वारे 
लायसन देण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रमाचे संक्षिप्त वर्णन . 


प्रेक्षागृहाच्या विविध 
कक्षांचा क्रमांक व नाव 


अशा प्रत्येक कक्षात बसू 
शकतील इतक्या व्यक्तींची 

संख्या 


प्रत्येक कक्षाच्या 
प्रवेशद्वारांचा व निर्गम 
मार्गांची संख्या व 
स्थितिस्थान 


( २) 


एक्साईज प्लॅननुसार 


हे लायसन्स १० फूट x १२ 


फूट आकाराच्या फक्त 
एकाच रंगमंचासाठी वैद्य 
असेल 


मध्यपान कक्षाच्या ( बार रुम) 
बैठक क्षेत्रातील ४ फूट x २ फूट 
क्षेत्र एक व्यक्ती व्यापेल 
( वापरेल) ( बैठक क्षेत्र / ८ चौ . 


फूट = मध्यपान कक्षात 
सामावून घेण्याची व्यक्तींची 
कमाल संख्या 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १६-२२ , २०१६/ ज्येष्ठ २६- आषाढ १, शके १९ ३८ 


मालकाचे नाव व सही 


पासपोर्ट साईज फोटो सह व्यवस्थापकाचे नाव व सही 


लायसन देणा- या प्राधिका-याच्या परवानगीशिवाय 


लायसनवर कोणतीही नोंद करता येणार नाही . त्यात 


भर घालता येणार नाही , फेरफार करता येणार नाही. 


माझ्या सही व शिक्या निशी दिनांक .. 


पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक कार्यालय 


पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक 
यांच्याकरिता 
लायसन प्राधिकारी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . विजय सतबीर सिंघ, 
शासनाचे प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


